महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेला दावा 
क्र.४/२००४ 

विशेष समुपदेश्ी (Special Counsel) 
म्हणून वरिष्ठ विधिज्ञ श्री.राकेशा द्विवेदी 


यांची नेमणूक करण्याबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक - मकसी-१२१९/१६८/प्र.क्र.२०/२०१९/३६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : ९ ऑक्टोबर, २०१९ 


आदेशा 
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल 
केलेल्या दावा क्र.४/२००४ चे कामकाज पाहण्यासाठी नेमलेल्या वकीलांच्या पॅनलमध्ये (89[8"/ of 
Advocates) विशेष समुपदेशी (Special Counsel) म्हणून वरिष्ठ विधिज्ञ श्री.राकेशा द्विवेदी यांची या 
आदेशान्वये नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. श्री.राकेशा द्विवेदी, विशोष समुपदेश्ी यांना खालील प्रमाणे 
व्यावसायिक फी (Professional Fee) मंजूर करण्यास याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


Sr.No. PROFESSIONAL FEES Amount 
q Fees for Appearance / hearing (For Miscellaneous hearing) Rs.4,00,000/- Per Day 
appearance 
२ Fees for Conference Rs.2,00,000/- Per Day 
3 Fees for Appearance / hearing (For Final Disposal/ Regular | Rs.9,00,000/- Per Day 
hearing) appearance 
8 Clerkage @90% १०% As above 


२. वरील बाबींवर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक ए-४, २०५२-सचिवाळलय- सर्वसाधारण सेवा-०९० 
सचिवाळय-(००)(०१) सामान्य प्रशासन विभाग, २८-व्यावसायिक सेवा - दत्तमत "(२०५२००२५) या 
अर्थसंकल्पीय लेखा शीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व दरवर्षीच्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. हे आदेडशाविधीव न्याय विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.८०२-२०१९/ई, दि.१८ सप्टेंबर, 
२०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक:विअप्र-२०१५/ प्र.क्र.२१/ 
२०१५/विनियम, दि.१६/०६/२०१७ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन आदेश क्रमांकः - मकसी-१२१९/१६८/प्र.क्र.२०/२०१९/३६ 


४. हे आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१७१५१०४८३००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by VALVI JANA JIVA 
Date: 2019.10.17 15:14:31 +05'30' 


(ज. जि. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

२. मा.मंत्री, महसूल, मदत व पुनर्वसन तथा समन्वयक मंत्री (सीमाप्रश्न यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

३. मा.राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

४. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

५. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 

६. प्रा.एन.डी.पाटील, अध्यक्ष, तज्ञ समिती, ए-१, रुईकर कॉलनी, ता.करवीर, 
कोल्हापूर-४१६००५. 

७. श्री.शिवाजी जाधव, अँडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड, आदित्य व्हीला, ए-८०, सेक्टर-१४, 
नॉयडा-२०१३०१. 

८. वरिष्ठ विधिज्ञ श्री.राकेशा द्विवेदी, ४४, जोर बाग, नवी दिल्ली-११० ००३. (अँडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड 
यांचेमार्फत). 

९. विधी व न्याय विभाग (ई शाखा), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

१०. वित्त विभाग (विनिमय/व्यय-४), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-२५), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

१८.अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-२६), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

१९. निवड नस्ती (कार्या.३६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


